“वृक्षलागवड व संगोपन” यासाठी सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 
०.५ टक्के मर्यादेत तरतुद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष निर्माण करणबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - २०१८ /प्र.क्र.४६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक. साववि २०१६/ प्र.क्र.८० (भाग-१)/फ-११, 
दि.- २५ जुलै २०१८. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, यांचे पत्र क्रमांक - सं:ख.वि./चा-१/सा आ विभाग/यू ओ 
आर-१४४/२०१८-१९/९८९, दि.३ जानेवारी २०१८ 


प्रस्तावना - 

संदर्भीय शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 
“कार्याक्रमावरील खर्चामधून” “वृक्षलागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


“वृक्षलागवड व संगोपन “यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी 


तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
मागणी क्र. आर-०२ Demand R-02 
No. 
प्रधान २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन Major Head 2406 Forestry and wild life 
लेखाशिर्ष 


उप-प्रधान | ०४ वनीकरण व पर्यावरण Sub Major 04 Afforestation and 
लेखाशिर्ष विकास Head Ecology Development 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३, 


गौण शिर्ष॑ ि ०१ राष्ट्रीय वनीकरण व Minor Head 101 National Afforestation 
पर्यावरण विकास ene शदिता 
Development 
कार्यक्रम Programme 
गट शिर्ष (००) Group 128. | (00) 
उप गट (०१) | शाश्वत विकास ध्येय Sub Group (01) Tree Plantation and 
Arg (ध्येय qu जमीनीवरील Head Conservation under 
a Sustainable 
सजिव) अंतर्गत वृक्ष Development Goals 
लागवड आणि संगोपण (Goal 15- Life on Land) 
(100% State Scheme) 
(१००टक्के राज्य योजना) र 
उद्दिष्टे ०२ मजूरी Object 02 Wages 
२१ । पुरवठा व सामग्री 21 supplies and Materials 
सांकेताक २४०६ ए३६३ CRC 2406A363 


०२. हा शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई यांच्या दि.३/१/२०१९ च्या पत्रान्वये तसेच 


वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- ४०९/२०१८ व्यय १३/दि.२८/११/२०१८ अन्वये प्राप्त 


सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १९०२१४१५२५४७५५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 1 Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam Patil 
O S h a Nn | | Nn e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ef30cb7b664b40931538c1bc532d12b8f769b46411 


Kadam Patil ee 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-३, 


२. प्रधान सचिव (वने), महसुल व वन विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
३. अ.मु.स ,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
६. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
७. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये - राज्यस्तर)वैद्यकीय) मुंबई. 
९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ.केंद्र- जिपस्तर), मुंबई. 
१०.सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
११.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व मंडळ. 
१२.सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०. कक्ष अधिकारी,वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय१३), मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी,महसुल व वन विभाग ( कार्यासन-फ-११), मंत्रालय, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी,नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२),मंत्रालय, मुंबई 
१२. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती ( समन्वय-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


